पब्लिक एज्युकेडान सोसायटी, नागपूर 
संचालित राष्ट्रीय मराठी प्राथमिक 
शाळा, कामठी, नागपूर या शाळेचे 
मौजा पूनापूर, ता. जि. नागपूर येथे 
स्थलांतरण करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः MISA ३३२०/प्र.क्र.४५५/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ जून, २०२२ 


वाचा : 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ-३३२१/प्र.क्र.४०१/एसएम-१ 
दिनांक २८ जुलै, २०२१. 
संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांचे जा.क्र.माध्य/ब/६३४१/२०२०, 
दिनांक १५ ऑक्टोबर, २०२० चे पत्र. 
प्रस्तावना :- 
पब्लिक एज्युकेशन सोसायटी, नागपूर संचालित राष्ट्रीय मराठी प्राथमिक शाळा, कामठी, ता. 
कामठी, जि. नागपूर या मराठी माध्यमाच्या अनुदानित प्राथमिक झाळेचे (इयत्ता १ ली ते ४ थी), प्लॉट नं. 
५३, ५४, मौजा पूनापूर, जि. नागपूर येथे स्थलांतर करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त झाळेची भाडेतत्वावरील इमारतीची जागा मालकाने रिकामी करण्यास सांगितल्याने 
प्लॉट नं. ५३, ५४, मौजा पूनापूर, जि. नागपूर येथे स्थलांतरण प्रस्तावित केले आहे. त्यामुळे सदर शाळेचे 
वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात येत आहे.:- 
(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 
(२) सदर शाळा मूळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 
(३) शासनाकडून झाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवश्‍यक राहील. 
(४) शाळेच्या बाबतीत मूळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शरर्तीमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 
(५) सदर स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्राशास्थ ३३२०/प्र.क्र.४५५/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर यांनी सदर झाळेच्या स्थलांतराबाबत 
पुढील कार्यवाही १५ दिवसांत करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२९१३४८०७७५२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
Pp R AV | N R AJ A R A M EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25. b2ba38f035et d4f4fce da349 
596! a 


E80DB ADA1 9F1AC94146E6B7B8A8, 
M U N D H E serialNumi 6626६९: 6COAC502D43AF5F670B5BA13F 
51213AD071ACD53714A284, cn=PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Date: 2022.06.29 13:50:45 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, नागपूर विभाग, नागपूर 
३. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, नागपूर 
४. अध्यक्ष/ सचिव, पब्लिक एज्युकेडान सोसायटी, नागपूर 


o~ 


५. निवडनस्ती (एसएम-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


